महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, 
गट-अ मधील fastest संवर्गातील 
बदल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२२३/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ०१ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा -१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या.१२ , दि.०९.०७.२०२१. 


शासन आदेडा - 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मान्यतेने महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशोषज्ञ (वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची खालीलप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे.:- 


२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या.१२, दि.२९.०७.२०२१. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 

7 . । डॉ. (श्रीमती) अपर्णा रघुनाथ दिकोडवार, | शरीरविकृती शास्त्रज्ञ, सामान्य रूग्णालय, 
शरीरविकृती शास्त्रज्ञ, सामान्य रूग्णालय, | औरंगाबाद (विनंतीनुसार) (रिक्‍त पदी) 
भंडारा. 

२. | St. श्रीमती) अर्पिता पी. वावरकर, वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती तज्ञ), 
वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती तज्ञ), डागा स्मृती रूग्णालय, नागपूर. 
सामान्य रूग्णालय, चंद्रपूर. (विनंतीनुसार) (रिक्‍तपदी) 

३. । डॉ. उल्हास तासखेडकर, नेत्रशल्य|। नेत्र शल्यचिकित्सक, सामान्य रूग्णालय, 
चिकित्सक, सामान्य रूग्णालय, जळगांव. औरंगाबाद. (विनंतीनुसार) (रिक्‍त पदी) 

४. | डॉ. मिलींद मधुकर कुलकर्णी, शरीरविकृती | शरीरविकृती शास्रज्ञ, सामान्य रूग्णालय, 
शास्त्रज्ञ, सामान्य रूग्णालय, औंध, पुणे. सातारा. (प्रशासकीय कारणास्तव) (रिक्‍त पदी) 

५. | डा. सुभाष तानाजी कदम, वैद्यकीय अधिकारी | वैद्यकौय अधिकारी (कान, नाक, घसा ash, 
(कान, नाक, घसा तज्ञ), सामान्य रूग्णालय, | सामान्य रूग्णालय, सातारा. (विनंतीनुसार) 
खामगांव, जि. बुलढाणा. (डॉ. काटकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 

६. | डॉ. मोहमद असलम जमाल अहमद, वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा), 
वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा), सामान्य रूग्णालय, खामगांव. 
सामान्य रूग्णालय, बुलढाणा. (विनंतीनुसार) (रिक्‍त पदी) 

७. | ST. राजाराम गणपती काटकर, वैद्यकीय अधिकारी (कान, नाक, घसा तज्ञ, 
वैद्यकीय अधिकारी (कान, नाक, घसा तज्ञ), | इंदिरा गांधी सामान्य रूग्णालय, इचलकरंजी. 
सामान्य रूग्णालय, सातारा. (प्रशासकीय कारणास्तव) (रिक्‍त पदी) 

८. । डॉ. शोभना तेहरा, सहायक संचालक, | सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (आदिवासी 
महाराष्ट्र राज्य एडस नियंत्रण सोसायटी, | उपाययोजना), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
मुंबई (विनंतीनुसार)(रिक्‍्त पदी) 

९. | डॉ. पुरूषोत्तम व्ही. पुरी, मुख्य रक्‍त संक्रमण | शरीरविकृती शास्त्रज्ञ, विभागीय संदर्भ सेवा 


अधिकारी, विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, 
नाशिक. 


रूग्णालय, नाशिक. (विनंतीनुसार)(रिक्‍त पदी) 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२२३/सेवा -२ दि.०१.०९.२०२१ 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


णं . | डॉ. पंडित रावसाहेब सिरसाट, atten | बधिरीकरण तज्ञ, सामान्य रूग्णालय, जालना. 
तज्ञ, स्री रूग्णालय, बसमत, जि. हिंगोली. (विनंतीनुसार) (रिक्‍त पदी) 


2. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
त्वरीत हजर होऊन त्याबाबतचा अहवाल संचालक, आरोग्य सेवा मुंबई यांना व शासनास सादर करावा. 

3. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची LAT मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा रजा 
मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन 
पदस्थापनेवर रुजू व्हावे, जे अधिकारी या कालमर्यादेचे पालन करणार नाहीत आणि पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
हजर न होता परस्पर गैरहजर राहतील, अज्ञा अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून 
समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या सेवेत खंड होईल याची जाणीव सर्व संबंधितांना करुन देण्यात येत 
आहे. 


५. जे अधिकारी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत त्यांचेविरुध्द आयुक्तालयाने वेळीच 
प्रशासकीय कारवाई सुरु करावी व आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. या 
प्रकरणी वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व अनुपालन अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर 
करावा. 


६. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

9. सदर आदेडा तात्काळ अंमलात येतील. 

८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११९२३५५४३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shivdas Mahadeo Dhule 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 


° Administration Department, postalCode=400032, 
h | V a S st=Maharashtra, 


2.5.4.20=fd353a6a1af02b28757a9a542f2f807ba45954 
3ed19dc809F2f1 50cfde4470c9, 


M a h a d e O D h U | e serialNumber=5523 190302520891 1890f58514593563 
€9788a66733f9a7e0d 1a454083659841, cn=Shivdas 
Mahadeo Dhule 
Date: 2021.09.01 19:43:46 +05'30' 


(शि.म.धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा (१/२), मुंबई /पुणे. 
३) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२२३/सेवा -२ दि.०१.०९.२०२१ 


४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 
जिल्हा हल्यचिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 


) 
) 
) 
) अधीक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रूग्णालय, नाशिक. 
) 
) 


SM & 


अधीक्षक, स्त्री रूग्णालय, बसमत, जि.हिंगोली 

अधीक्षक, सामान्य रुग्णालय, खामगांव, जि.बुलढाणा 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र 2, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र 2, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

मा. मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक 

मा.मंत्री (आरोग्य) / मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
निवड नस्ती (सेवा - २) 


aon 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


we lee . ल. “की जती Ce Cee Ca 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


